महाराष्ट्र जिल्हा दर्शनिका संपादक मंडळ, 


(पुनरावृत्ती) 


वरील अशासकीय सदस्यांच्या 


नियुक्त्या रद्द करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : दर्शनि-२०२०/प्र.क्र. १६/सां.का.२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


दिनांक : २१ जानेवारी, २०२० 


वाचा : शासन निर्णय क्र.दर्शनि-२०१८/प्र.क्र.१३७/सां.का.२, दि. १९ नोव्हेंबर २०१८ व 
दि.११ सप्टेंबर, २०१९ 


प्रस्तावना : 


दर्शनिका विभागांतर्गत असलेल्या महाराष्ट्र जिल्हा दर्शनिका संपादक मंडळावर अशासकीय 


व स्वीकृत सदस्यांची नियुक्‍त संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. सदर संपादक 


मंडळावर नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय व स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र जिल्हा दर्शनिका संपादक मंडळावर नियुक्‍त करण्यात 


आलेल्या खालील सर्व अशासकीय व स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र. | नांव पदनाम 
(१. | डा.गो.बं.देगळूरकर अझ्ञासकीय सदस्य 
२. | डा. शौनकश्रीनिवास कुलकर्णी अशासकीय सदस्य 
३. | डॉ.प्रदीप आपटे अशासकीय सदस्य 
४. | डॉ.सुरेश गरसोळे अशासकीय सदस्य 
५. । डा.पृथ्वीराज तौर अशासकीय सदस्य 
६. | डॉ.गिरीश मांडके अशासकीय सदस्य 
9 डा.श्रीराम येरणकर अशासकीय सदस्य 
डॉ.श्रध्दा कुंभोजकर अशासकीय सदस्य 
डा.मंजिरी भालेराव अशासकीय सदस्य 
ee | डॉ.अंबरीठऱा खरे अशासकीय सदस्य 
११. | श्री.गिरीश टकले स्वीकृत सदस्य 
१२. । प्र.डा.सर्जराव भामरे स्वीकृत सदस्य 


२. महाराष्ट्र जिल्हा दर्शनिका (पुनरावृत्ती) संपादक मंडळावरील सर्व अशासकीय व स्वीकृत 


सदस्यांच्या नियुक्त्या हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून रद्द होतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि-२०२०/प्र.क्र. १६/सां.का.२ 


3. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००१२११४५१४२४३२३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sawant Balasaheb Ishwar 
Date: 2020.01.21 14:59:07 +05'30' 


(बाळासाहेब ईश्वर सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (सांस्कृतिक कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. प्रधान सचिव (सां. का.) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई/नागपूर. 
) afta a लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) उप सचिव, (सां.का./आस्थापना) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई. 
qo) सर्व अशासकीय सदस्य, (कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्डानिका विभाग यांचेमार्फत) 
११) निवड नस्ती (सां.का-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


